अर्थसंकल्पीय अनुदान २०१८-१९ 
महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित 
वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजनेअंर्तगत 
अनुदाने  मंजूर/मुक्त करणेबाबत... 
(लेखाशीर्ष २२१५ ९५९५) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रादयो-३५१८/प्र.क्र.५०६/पापु-१६ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
टिळक रोड, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २२ मार्च, २०१९. 


वाचा 
. शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-११११/प्र.क्र.१५६/पापु-०७, दि.१८ नोव्हेंबर,२०११. 
. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:ग्रापाधो-११११/प्र.क्र.१५६/पापु-०७,दि.३० जानेवारी, २०१२. 
. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: ग्रापाधो-११११/प्र.क्र.१५६/पापु-०७,दि.८ फेब्रुवारी, २०१२. 
. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६९/अर्थ ३,दि.२ एप्रिल, २०१८. 
. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ ३,दि.२५ जानेवारी, २०१९. 
६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १४/विघयो, 
दि.२४/०१/२०१९. 
७. वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५९/१९/व्यय ३, दि. १४/२/२०१९. 

प्रस्तावना: 

राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांमधील कुटुंबाना खाजगी 
नळजोडणी व वैयक्तिक शौचालय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण 
दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना राबविण्याबाबत वाचा क्र.१ येथील दिनांक १८ 
नोव्हेंबर,२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेअंतर्गत 
राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांमधील कुटुंबाना खाजगी नळजोडण्या 
व वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी तसेच, त्या भागामध्ये पाणी पुरवठा वितरण, साठवण, यांत्रिकी 
व्यवस्था नसल्यास त्यानुषंगाने अतिरिक्‍त कामांसाठी शासनाकडून संबधित जिल्हा परिषदांना अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात येते. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी विशोष घटक 
योजनेखाली, लेखाशिर्ष २२१५ ९५९५ अंतर्गत सुधारीत अंदाजात एकूण रु.३४१.९० लक्ष निधीची तरतूद 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. सदर रू. ३४१.९० लक्ष (रुपये तीन कोटी एकेचाळीस लक्ष 


> ०७८ WwW A -O 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रादयो-३५१८/प्र.क्र.५०६/पापु-१६ 


नव्वद हजार had) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
आहे. सदर उपलब्ध वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजनेंतर्गत 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध रू. ३४१.९० लक्ष (रुपये 
तीन कोटी एकेचाळीस लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतक्या निधीपैकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद बीड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा यांना अनुक्रमे रु.१,१०,५९,०००(रुपये 
एक कोटी दहा लाख एकोणसाठ हजार फक्त) व रु. ४६,२२,७०० (रुपये सेहेचाळीस लाख बावीस 
हजार सातशे फक्त) याप्रमाणे एकूण रु.१,५६,८१,७००/- (रुपये एक कोटी छप्पन्न लाख एक्क्यांऐशी 
हजार सातशे फक्त) इतकी तरतूद मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत असून अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
आहरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. सदर अनुदान संबंधीत यंत्रणांना पुढील अटींवर रोख मुक्‍त करण्यात येत आहे:- 


अ) हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी जिल्हा परिषदेने 
खर्च करावे. 

आ) ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे 
उपलब्ध होणारा निधी जिल्हा परिषदेकडून ज्या नियमित खात्यांमध्ये जमा करण्यात येतो, 
त्याच खात्यांमध्ये हा निधी जमा करण्यात यावा. 

इ) या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कामांचा भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल संचालक, पाणी व 
स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई यांचेकडे दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत न चुकता सादर 
करावा. 

ई) शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या सूचनेप्रमाणे जिल्हा परिषदांनी या अनुदानांच्या खर्चाचा 
महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे अहवाल 
विहित कालावधीत या विभागातील कार्यासन क्र. पापु-०४, पापु-१६ व पापु-२० ला सादर 
करावे. 

उ) वरील मंजूर अनुदानाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनाकडे विहित प्रपत्रात सादर करण्यात 
यावी. 

ऊ) या योजनेअंतर्गत सन २०१४-१५ यावर्षाकरीता किंवा त्यापुर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या 
अनुदानाची रक्‍कम अखर्चीत असल्यास सदर निधी शासनास समर्पीत करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रादयो-३५१८/प्र.क्र.५०६/पापु-१६ 


3. हा खर्च "मागणी क्रमांक वाय-०२, 2294 पाणी पुरवठा व स्वच्छता, 09 पाणी पुरवठा १०२ 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (२३) अनुसूचित जाती नवबौध्द 
कुटुंबीयांना वैयक्तिक पाणी पुरवठा व नळ जोडणीसाठी सहाय्यक अनुदान (२२१५ ९५९५), 39 सहाय्य्क 
अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व या आर्थिक वर्षासाठी त्याखालील मंजूर 
तरतूदीतून भागवावा. 


४. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
१४/विघयो, दि.२४/०१/२०१९ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५९/१९/व्यय३,दि. 
१४/२/२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेने, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिल, २०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच 
सदर परिपत्रकातील अटी व arian अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामधील 
परिच्छेद ६ ते १० मधील अटींची तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.८मधील तपासणी सुचीतीळ अ.क्रं.१ ते १० 
मधील लागू असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२१७०९७२२८असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


be Digitally signed by Smita Sachin Rane 
mM | t a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation 
Department, postalCode=400032, 
e st=Maharashtra, 

S a C h | Nn 2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c3 
a129af986c1f95f6bc3e8165ceaf5 155e6e7, 
serialNumber=4b9befd340493837db4cffaf 
a6b96eeaf6aa3c1 2a7a6bf0467b0f517b724 

R a Nn e e8ee, cn=Smita Sachin Rane 
Date: 2019.03.22 14:13:56 +05'30' 

(स्मि.स.राणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव. 
२. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रादयो-३५१८/प्र.क्र.५०६/पापु-१६ 


४. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद व नागपूर. 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

६. संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे. 

७. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 -मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा ). 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ -मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता). 
१०.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

११.उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नाशिक,पुणे,औरंगाबाद 
१२.उपायुक्‍त विकास, सर्व विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय. 
१३.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती बीड व भंडारा 
१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड व भंडारा. 
१५.संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई. 

१६.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

१७.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबई. 
१८. उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा, बीड व भंडारा 

२०.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड व भंडारा 
२१.नियोजन विभाग,(कार्यासन १४४३) मंत्रालय, मुंबई. 

२२.वित्त विभाग,(व्यय ३) मंत्रालय, मुंबई. 

२३.कार्यासन क्र.पापु-०४पापु-०८ व पापु-२०,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवड नस्ती, कार्यासन पापु-१६. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


